मुरगूड नगरपरिषद, मुरगूड पाणी पुरवठा योजना, 
ता.कागल, जि.कोल्हापूर साठी दुधगंगा प्रकल्पातून 
बिगर सिंचन पाणी आरक्षण - शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक - क्रमांक.बिसिंआ - २०१८/(४६२/१८)/सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०४/०६/२०१९ 
वाचा - जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र .बिसिंआ-२०१८/(४६२/१८)/सिं.व्य.(धो),दि.२३/१०/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्‍त शासन निर्णयात नमुद तक्त्यातील मुरगूड नगरपरिषद, मुरगूड पाणी पुरवठा योजना, 
ता.कागल, जि.कोल्हापूर या संस्थेसाठीचे मंजूर केलेले पाणी आरक्षण०.४०५६ दलघमी आहे. परंतु मंजूर 
करावयाचे पाणी आरक्षण०.४८४९ दलघमी होत असल्याने वरील शासन निर्णयातील या संस्थेच्या अनुक्रमे 
रकाना क्र.४ मध्ये “०.४०५६” दलघमी ऐवजी “०.४८४९” दलघमी असा बदल करण्यात येत आहे. तो 
खालीलप्रमाणे आहे. 


संस्थेचे नांव पाणी वापराचा । जलाशय/कालवा मंजूर केलेले पाणी 
प्रकार नदीचेनांव आरक्षण 
(दलघमी) 
i ee 2 ३ 8 
मुरगूड नगरपरिषद, मुरगूड पाणी | घरगुती दुधगंगा ०.४८४९ 
पुरवठा योजना, | (पिण्यासाठी)  ।प्रकल्प/वेदगंगा नदी 
ता.कागल,जि.कोल्हापूर /कुरणी को.प. बंधारा 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६०४१५१८०२०३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Atul Ashok Kapol 
DN: Government Of shi Water Ri Department 


Atul १90९९०१००९... 
(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
मा.राज्यपालांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 


मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


Cc Av A -0 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बिसिंआ - २०१८/(४६२/१८)/सिं.व्य.(धो) 


७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१० प्रधानसचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
१३. मुख्यअभियंता nd सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मुख्य अभियंता, (ज.सं.) जलसंपदा विभाग, पुणे 

१५.अधीक्षक अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ ,कोल्हापूर. 

१६. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


